गट अ व गट ब (राजपत्रित) या 
संवर्गातील पदांवर पदोन्नती देण्यासाठी 
गठीत केलेल्या विभागीय पदोन्नती 
समितीची पुनर्रचना 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संक्रीआ १०१९/प्र.क्र.६९/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०४ मे, २०२३ 


वाचा :- शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्रमांक-संक्रीआ १०१९/प्र.क्र.६९/क्रीयुसे-२, 
FE. QY.0§.2098 

प्रस्तावना :- 
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट अ व गट ब मधील राजपत्रित 


पदांवर पदोन्नती देण्यासाठी उपरोक्‍त दिनांक १०.११.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या 
विभागीय पदोन्नती समितीमधील सदस्य श्री.दत्तात्रय कहार,सहसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
(मागासवर्गीय प्रतिनिधी) हे नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाल्यामुळे दिनांक २४.०६.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या समितीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 
शासननिर्णय: 

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट अ व गट ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील पदांवर पदोन्नती देण्यासाठी संदर्भाधीन, दिनांक २४.०६.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
गठीत केलेल्या विभागीय पदोन्नती समितीची खालील प्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येत आहे :- 


१ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,शाळेय शिक्षण व क्रोडा विभाग | अध्यक्ष 
२ | आयुक्त,क्रोडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे सदस्य 
3 श्री. टि.वा. करपते (मागासवर्गीय प्रतिनिधी) सदस्य 
४ | उपसचिव (क्रोडा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग सदस्य सचिव 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०५०४१६१४११२१२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, SUNIL SURYAKANT: 


HANJE 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संक्रीआ १०१९/प्र.क्र.६९/क्रीयुसे-२ 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
६) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७ आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८) श्री. टि.वा.करपते,उपसचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
९) उपसचिव (क्रीडा),शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


qo) उपसंचालक,क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


